जलसंपदा विभागातील दक्षता पथकांकडील 
पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पमुवा-२०१९/प्र.क्र.८६/२०१९/दक्षता-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १७/१०/२०१९ 


वाचा :- १. जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र.आढावा-२०१२/६८/(४७/२०१२)/दक्षता-१, 
दि.२१/१०/२०१६ 
२. जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र.पमुवा-२०१६/(१६/२०१६)/दक्षता-१, 
दि. २७/१०/२०१६ 
३. जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र. पमुवा-२०१९/प्र.क्र.८६/२०१९/दक्षता-१, 
दि.२२.०३.२०१९ 
४. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक, दि. ११.०९.२०१९ 


शासन निर्णय :- 


उपरोक्त संदर्भ क्र. १ व २ च्या शासन निर्णयास अनुसरून संदर्भ क्र. ३ च्या शासन 


निर्णयान्वये जलसंपदा विभागाच्या अधिपत्याखालील ठाणे, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर 
येथील पाच दक्षता पथकांच्या आस्थापनेवरील एकूण १६५ पदांना दि. ०१.०३.२०१९ ते 
दि.३०.०९.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


२. आता संदर्भ क्र. १ वरील शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आलेल्या सुधारीत 


आकृतीबंधानुसार सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेली पाच दक्षता पथकांकडील (कार्यालयनिहाय) 
एकूण १६५ पदे दि. ०१.१०.२०१९ ते दि. २९.०२.२०२० पर्यंत चालू ठेवण्यास शासन मंजूरी देण्यात 
येत आहे. 


३. यावरील खर्च सोबतच्या परिशिष्टात दर्शविल्याप्रमाणे “मागणी क्रमांक आय-३-२७०१ मोठे 
व मध्यम पाटबंधारे- ८० सर्वसाधारण, ००१ संचालन व प्रशासन, (०२) सामायिक आस्थापना- 


पर्यवेक्षी” या मुख्य लेखाशीर्षाखालील दक्षता पथकनिहाय तपशीलवार लेखाशीर्षाखालील संबंधित 


वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि. ११.०९.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये 


प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पमुवा-२०१९/प्र.क्र.८६/२०१९/दक्षता-१ 


uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९१०१७१७२२०२६४२७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Parag Prabhatkumar Wakde 


Para ५ Prabhatkumar DN: GN ~ Pareg Prabh atkumar Wakde, C = IN, 5 


सहपत्र NE आ १४%" "२७%. = Maharashtra, O = Government it Of Maharashtra, 
सहपत्र :- परिशिष्ट. Wakde ee 


Date: 


(4.0. Hs) 
कार्यासन अधिकारी, जलसंपदा विभाग 


१. प्रधान सचिव (जलसंपदा)/सचिव (लाक्षेवि/सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२. अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक, ठाणे. 

३. अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक, पुणे. 

४. अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक, नागपूर. 

५. अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक, अमरावती. 

६. अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक, औरंगाबाद. 


७. वित्त विभाग, (व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई 

८. वित्त विभाग (अर्थ १९), मंत्रालय, मुंबई. 

९. वित्त विभाग (वित्तीय सुधारणा-१), मंत्रालय मुंबई. 

१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. 

११. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२ मुंबई / नागपूर. 

१२. संचालक, लेखा व कोषागरे, मुंबई. 

१३. आंतरवित्त सल्लागार व उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. आ(वर्ग-१/२) / आक्षषेप्र) /अर्थ-१/२/ आ(तांत्रिक) / आ(अतांत्रिक) / आ (पुर्नरचना) /दक्षता-२/३ 
कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. दक्षता-१ कार्यासन संग्रहार्थ. 


-0 
= 
es 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निणैय क्र. पमुवा-२०१९/( प्र.क्र.८६/२०१९)/दक्षता-१, दि. १७/१०/२०१९ चे सहपत्र. 


पदांचे नांव 
aT 
अभियंता 
(स्थापत्य/ 


अधीक्षक | उच्चश्रेणी | कार्यकारी 
अभियंता । लघुलेखक । अभियंता 


दक्षता 
पथक, ठाणे 


दक्षता 
पथक, पुणे 


| 


द्क्षता 
पथक, 
नागपूर 


a ति 


दक्षता ए--९--९-७ | (९-- *१९)न (५--*१)६ 
'पथक, 


अमरावती 


दक्षता ए--श--१९-७ | (९-- *१)न (५--*१)६ 
पथक, 
ओरंगाबाद 
| | | | 
& ५ | १० | 


:- * चिन्हांकित पदे 


क्र.आय-३, २७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे, Co 

सर्वसाधारण, ०२ सामायिक आस्थापना-पर्यवेक्षी 
(०२)(०४) अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक (मंडल), मुंबई 
विभाग, मुंबई (२७०१ १४८५) 
म क्र.आय-३, २७०१ म धारे, ८० 
सर्वसाधारण, ०२ सामायिक आस्थापना-पर्यवेक्षी 
(०२)(०५) अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक(मंडल), पुणे 
विभाग, पुणे (२७०१ १४९४) 
म क्र.आय-३, २७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे, ८० 
सर्वसाधारण, ०२ सामायिक आस्थापना-पर्यवेक्षी 
(०२)(०६) अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक(मंडल), 
औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद (२७०१ १५११) 
म क्र.आय-३, २७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे, ८० 
सर्वसाधारण, ०२ सामायिक आस्थापना-पर्यवेक्षी 
(०२)(०७) अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक(मंडल), 

पूर विभाग, नागपूर (२७०१ १५२९) : 

क्र.आय-३, W902 F धार, ८० 

सर्वसाधारण, ०२ सामायिक आस्थापना-पर्यवेक्षी 
(०२)(०८) अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक (मंडल), 
अमरावती विभाग, अमरावती (२७०१ १५३८) 


Digitally signed by Parag Prabhatkumar Wakde 


Parag Prabhatkumar Wakde : CN = Parag Prabhatkumar Wakde, C = IN, S = Maharashtra, 0 


Government Of Maharashtra, OU = Water Resources Department 
Date: 2019.10.18 11:13:29 +05'30 


(प. प्र. वाकडे ) 


कार्यासन अधिकारी, जलसंपदा विभाग 


